मे. फॉर्च्युन हार्वेस्ट - महाराष्ट्र ठेवीदार हित 
संरक्षण (एम.पी.आय.डी.) अधिनियम १९९९ चे 
कलम ५ अन्वये सक्षम प्राधिका-याच्या 
नेमणूकीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय - २०१४ / प्र.क्र. ५०९ / पोल - ११ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-५ 
तारीख: १० एप्रिल, २०१४ 


प्रस्तावना : 

आर्थिक गुन्हे शाखा, मुंबई यांच्याकडील कॉ. गुन्हा.रजि. नंबर ६८ / २००२, स्पेशल केस क्र. १४ 
/ 03, भादंवि कलम ४०६, ४२०, ४०९, सह महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ चे कलम 3 
व४ अन्वये जीनेश्वर को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी, या गुन्हयातील मालमत्ता संरक्षीत करण्यासाठी व त्याच्या 
चौकशीसाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कार्यपध्दती प्रमाणे कार्यवाही होणे 
आव्यक आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे 
कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या राज्य शासनाच्या अधिका- 
याची सक्षम अधिकारी म्हणून नेमणूक होणे आवश्‍यक आहे. 

त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे या 
गुन्हयातील आरोपीतांची मालमत्ता जप्त करणेकामी उप जिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 
राज्य शासनाच्या अधिका-याची सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती होण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचारधीन होता. 


शासन निर्णय : 

मे. फॉर्च्युन हार्वेस्ट, या कंपनीविरुध्द दाखळ आर्थिक गुन्हे शाखा, कॉ.गु.र.नं. 49 / २००४ या 
गुन्हयामध्ये महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ चे कलम 
५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरीता तसेच या अधिनियमाची 
सर्व प्रयोजने पार पाडण्याकरीता जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था क्र. ३, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई, यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय - २०१४ / प्र.क्र. ५०९ / पोल - ११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४१०१६३०५२३७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 


Pp U nN a mM DN ON = Funan Hiraman 


Wagde, C = IN, S= 


Hiraman  tovernnentse~ 


MAHARASHTRA, OU = 


HOME 
Wag d e Date: 2014.04.15 12:00:32 


+05'30' 


पु.हि.वागदे 


उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 

३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, 

५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था क्र. 3, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, 
६. वरिष्ठ पाळीस निरिक्षक, कक्ष - ७, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई, 
७. निवडनस्ती, पोल - ११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


